हिंगोली जिल्ह्यातील  कळमनूरी 
तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१९/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०४ मार्च, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३२०३, दि.११/११/२०२०. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 

पत्रान्वये हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनूरी तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, हिंगोली यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, हिंगोली यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, हिंगोळी यांचा ठराव विचारात घेऊन हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी 
तालुक्यातील खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 

अ.क्र. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी. 

| . ___  प्रजिमा-९ पासून शेवाळेते । ०/० ते ४/०० ।४.००कि.मी. भीण मार्ग-१२२ 


कान्हेगांव रस्ता. 


२. । प्रजिमा-९ पासून शोवाळा ते । ०/० ते ३/८०० ।३.८००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- 
पिंपरी (खु.)ग्राम-४६ ला १२२३ 
मिळणारा रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१९/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी. 
३. | WAT ४६ पासून कान्हेगांव ते | ०/० ते ३/०० | 3.00fh 41. । ग्रामीण मार्ग- 
दाती रस्ता. १२४ 
४. _। ग्रामा-४४ पासून देवजणा ते | ०/०ते २/५०० | २.५००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- 
तेलंगा रस्ता. १२५ 
५. | ग्रामा -५४ पासून आडाते । ०/०ते ३/० ३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- 
भोसी रस्ता. १२६ 
६. | ग्रामा-५४ पासून आडाते ।०/०ते ३/० ३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- 
कांडली रस्ता. १२७ 
७. । प्रजिमा -९ पासून शेवाळा ते | ०/० ते ३/०० ।३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग- 
कवडी रस्ता १२८ 
८. | प्रजिमा -९ पासून शेवाळा ते | ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग- 
डोंगरगांव पुल रस्ता १२९ 
एकूण २७.३०० कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील हिंगोली जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २७.३०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२०३६.३ +29.300) म्हणजेच 
२०६३.६०० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०३०४१३१४४९६७१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant 
Vinayakrao Patil 
(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
jepartment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=2b1bad66664b 11 1e3bf66db1d526143e814dbSf8c5 

05422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 

Date: 2021.03.04 13:20:56 +05'30' 


प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१९/नियोजन-२ 


३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४ जिल्हाधिकारी, हिंगोली. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हिंगोली. 

) 
) 


६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


